केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना २०२३-२४” 
च्या भाग-६ अंतर्गत युनिटी मॉल बांधण्यासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२३/६०६/प्र.क्र.८९/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 

१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-2W 

(CAPEX), दि.०३.०२.२०२३ 

२) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-28 

(CAPEX), दि.०७.०२.२०२३. 

३) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-2W 

(CAPEX), दि.०२.०५.२०२३. 

४ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 5.९०.४४(१/२"-5/२०२३-२४ 

(CAPEX), (Pt.) दि.१६.०६.२०२३. 

५) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे निधी वितरण आदेशा H.F.No.¥¥(9)/PF-S/2023- 

२४ (CAPEX)- Part-VI/2023-28, दि.२३.१०.२०२३. 

६) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No.¥¥(9)/PF-S/2023-2W 

(CAPEX)-Part-VI/2023-28-SACE-94, दि.२५.१०.२०२३ 

७ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४१/२०/कोषा प्रशा-५, 

दि.१३.३.२०२० व ३.३.२०२१ 

८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, दि. १.७.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाकडून " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य २०२३-२४ "या योजनेंतर्गत 


राज्य सरकारांना भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक 


सहाय्य प्रदान करण्यात येत आहे. या योजनेसंदर्भात केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने दिनांक 


०३.०२.२०२३ व दि.०२.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केळी आहेत. तसेच 


दि.१६.०६.२०२३ च्या पत्रान्वये उपरोक्त योजनेच्या भाग-६ अंतर्गत युनिटी मॉल बांधकामाबाबत सविस्तर 


मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासनाने दिनांक २३.१०.२०२३ च्या पत्रान्वये, राज्य 


शासनाच्या युनिटी मॉल बांधकाम करण्यासंदर्भातील रु.१९५.१३६ कोटीच्या आराखडयास मान्यता दिली 


असून, त्यापैकी पहिला हप्ता रु.९७.५६८०/- कोटी इतका निधी संदर्भाधीन क्र.६, दिनांक २५.१०.२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी-३३२३/६०६/प्र.क्र.८९/नवि-१० 


च्या आदेशान्वये वितरीत केला आहे. सदर निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे संबंधित ळेखाशिर्षाखाली सिडको 


महामंडळास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


१. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्र.एफ ५ (०१) (०२) प्रधानमंत्री गती aradl संबंधित 


गुंतवणुका (योजना भाग-२) (कार्यक्रम) (६२१७०९८४) ५२ कर्जे व आगाऊ रक्कमा या 


लेखाशिर्षाखाली रु.१०००/- कोटी अर्थसंकल्पीत तरतूदीमधून मागणी क्र.एफ ५ (०१) (०५) केंद्र 


शासनाच्या राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशोष सहाय्य योजना २०२३-२४ अंतर्गत युनिटी 


मॉलचे बांधकाम करणे (योजना भाग-६) (कार्यक्रम), (६२१७१०१३) ५५ कर्ज व आगाऊ रकमा” या 


लेखाशिर्षाखाळी खाळीळ तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे रु.१९५.१३६/- 


कोटी रक्कमेचे 


पुनर्विनियोजन करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी 


विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पुनर्विनियोजनानंतरच्या तरतुदीची नोंद घेवून सदर 


निधीच्या वितरणाबाबतची पुढील कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासनाच्या राज्यांना भांडवली 
गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना 
२०२३-२४ अंतर्गत युनिटी मॉलचे 
बांधकाम करणे (योजना भाग-६) 
(कार्यक्रम), (६२१७१०१३) 44 कर्जे व 
आगाऊ रकमा” 


(रुपये हजारात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पीत | पुनर्विनियोजनामुळे | पुनर्विनियोजन 
क्र. निधी होणारी वाढ (+) | नंतरची तरतूद 
किंवा घट (-) 
i मागणी क्र.एफ ५ (09) (02) प्रधानमंत्री | १०००,००,०० | (-) 984,93, g0 ८०४,८६,४० 
गती शक्‍ती संबंधित गुंतवणुका (योजना 
भाग-२) (कार्यक्रम) (६२१७०९८४) ५२ कर्जे 
व आगाऊ रक्कमा 
2 । मागणी क्र.एफ ५ (09) (04) केंद्र वि (+) १९५,१३,६० १९५,१३,६१ 


२. केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशोष सहाय्य योजना २०२३-२४” या योजनेच्या 


भाग-६ अंतर्गत युनिटी मॉलचे बांधकाम करणे या योजनेसाठी केंद्र शासनाने वितरीत केलेला 


पहिल्या हप्त्याचा निधी रु.९७,५६,८०,०००/- कोटी (अक्षरी रुपये सत्त्यात्रव कोटी छप्पन्न लाख 


ऐंशी हजार फक्त) सिडको महामंडळास वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी-३३२३/६०६/प्र.क्र.८९/नवि-१० 


Ss 


उपरोक्त प्रकल्पांसाठी वितरीत Hor निधी “ मागणी क्रमांक - एफ-०७, ६२१७, नगर 


विकासासाठी कर्जे, ०१ राज्य भांडवली विकास, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांसाठी 


कर्जे, (०१) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 


बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १००%) (०१) (०५) केंद्र शासनाच्या राज्यांना भांडवली 


गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना २०२३-२४ अंतर्गत युनिटी मॉलचे बांधकाम करणे (योजना 
भाग-६) (कार्यक्रम), (६२१७१०१३) ५५ कर्जे व आगाऊ रकमा” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ 


खाली पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची घालण्यात यावा. 


. उपरोक्‍त लेखाशीर्षाखाळील निधी आहरित करण्यासाठी कक्ष अधिकारी, नवि-५ (रोखशाखा), 


नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच सह/उप 


सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 


. केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवली खर्चासाठी sry सहाय्य योजना २०२३-२४” या योजनेच्या 


भाग-६ अंतर्गत युनिटी मॉलचे बांधकाम करणे या योजनेसाठी नोडल एजन्सी तसेच 


अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून सिडको (हहर व औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित), बेलापूर, 


नवी मुंबई यांना घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विहित 


पध्दतीने युनिटी मॉलचे बांधकाम करण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


, सदर योजनेचा निधी PEMS प्रणालीचा वापर करुन वितरीत करणे आवश्‍यक असल्याने त्यासाठी 


राज्य स्तरावरुन अंमलबजावणी यंत्रणांचे Mapping करण्यासाठी राज्य स्तरावर States 


Scheme Manager म्हणून श्री.सु.ना.शिंदे, सह सचिव (नवि-१०, नगर विकास विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई यांना घोषित करण्यात येत आहे. 


. शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद करण्यात आळेली रक्‍कम “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” यांनी अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांचेकडे देयके सादर करून प्राप्त निधी 


सिडको यांना देण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत. याबाबतच्या खर्चमेळाची 


कार्यवाही नवि-३१ कार्यासन, नगर विकास विभाग यांनी करावी. सदरचे निधी वितरण हे बिनशर्त 
स्वरुपाचे आहे. 


. केंद्र शासनाच्या “राज्यांना भांडवळी खर्चासाठी विशोष सहाय्य योजना २०२३-२४” च्या भाग-६ 


अंतर्गत युनिटी मॉलचे बांधकाम करण्यासाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीसंदर्भात 
सिडकोने महाळेखापाल यांनी विहित केलेल्या नमुन्यात लेखे ठेवावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी-३३२३/६०६/प्र.क्र.८९/नवि-१० 


प्रत, 


९. या आदेझान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने ज्या प्रकल्पांसाठी मंजूर केला आहे, त्याच 


प्रकल्पांसाठी व त्यातील प्रयोजनासाठीच खर्च होईळ याची खबरदारी सिडको महामंडळाने 
घ्यावी. 


१०.सदर रक्कम वितरीत झाल्यानंतर या रक्कमेतून खर्च केलेल्या रक्‍कमांचा तपशील प्रत्येक 


महिन्याला राज्य शासनास सह/उप सचिव (नवि-१० / नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई यांना सादर करण्यात यावा. तसेच लेखापरिक्षणासाठी शझासनास/झासनाने नियुक्‍त 


केलेल्या यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


११.सदर योजनेच्या भाग-६ अंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या कर्जावरील व्याज “०२१७- 


नगर विकास, ६० - इतर नगर विकास योजना, ८०१- अनुदान ग्राहीकडून अखर्चित 


शिळलकींवरील व्याज किंवा इतर जमा रकमा, (०१) व्याज, (०१(०१) सिंगळ नोडल एजन्सी 


खात्यातील अखर्चित शिलकींवरीळल व्याज (०२१७०२१२)” या लेखाशिर्षाखाली राज्य शासनाकडे 


जमा करावे व भरणा केलेल्या रक्कमेच्या चलनाची प्रत शासनास सादर करावी. 


१२.केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने दि.०३.०२.२०२३, दि.०७.०२.२०२३ व दि.१६.०६.२०२३ 


रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च 


करावा तसेच राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने दि.१.७.२०२१ व केंद्र शासनाने या संदर्भात 


वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. 


१३.सदर निधी वितरण sirear वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.3९७/व्यय-३ दिनांक 09.99.2023 


अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१११०१५३७०४२६२५ 
असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca1eb8a 
eae7920c9d0d 1/622, postalCode=400032, st=Maharashtre 


b54859 
a, 


serialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C 
1BOFB615DC6CCE4812BDED257, cn=SHINDE SUBRAO NARAYAN 


Date: 2023.11.10 17:03:32 +05'30' 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक सिआयडी-३३२३/६०६/प्र.क्र.८९/नवि-१० 


४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 
१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
११. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)- १/२, मुंबई/ नागपुर 
१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१४. सह सचिव (नवि-१०), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सह सचिव (उद्योग) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. उप सचिव (नवि-४, नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती (नवि-१०. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


